सराईत अपराधी व अपराधी परिविक्षा योजना, 
(2234-0993) या लेखाशिर्षाखालळील सन 
२०१८-१९ या आर्थिक वर्षात अर्थसंकल्पीत 
केलेली उर्वरित तरतूद वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाळ विकास विभाग 
शासन निर्णय क्र. अपअ-२०१८/ प्र.क्र.४२/ का-९ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- १४ फेब्रुवारी, २०१९ 


वाचा- १) वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१८/ प्र.क्र.६९/ अर्थ-३, दि. ०२ एप्रिळ,२०१८ 
2) महिला व बाळ विकास विभाग शासन परिपत्रक क्र. बीजीटी-२०१८/प्रक्र ३३/का-४ 
दिनांक ०५.०४.२०१८ 


३) महिला व बाल विकास विभाग शासन निर्णय क्र. अपअ-२०१८/प्रक्र ४२/ का-९ 
दि. १८ मे, २०१८. 

४) आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्र. मबाविआ/अपअ/ 
२०१८-१९/का-७/११९ दिनांक ७ जानेवारी, २०१९ 

५) वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१८/ प्र.क्र.६९/ अर्थ-३, दि. २५ जानेवारी,२०१९ 


प्रस्तावना 

सराईत अपराधी व अपराधी परिविक्षा योजना, मागणी क्रमांक एक्स -१, २२३५- सामाजिक सुरक्षा व 
कल्याण, ०२- समाज कल्याण, १०६- सुधार सेवा, (००), (०१), (०१), सराईत अपराधी व अपराधी परिविक्षा 
योजना (2234-0993), ३१ सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर) या लेखाशीर्षाखाली सन २०१८-१९ या आर्थिक 
वर्षात जनहित याचिका क्र १०७/२०१४ च्या अनुषंगाने मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी दिलेल्या आदेशानुसार 
रु. २,००,००,०००/- (रुपये दोन कोटी फक्त) तरतूद अर्थसंकल्पीत केली आहे. सदर अर्थसंकल्पित केलेल्या 
तरतूदी पैकी रु. १२,५०,०००/- (रु. बारा लाख पन्नास हजार फक्त ) संदर्भिय क्र.३ येथील शासन निर्णय 
दिनांक १८ मे,२०१८ अन्वये वितरीत करण्यात आलेला आहे. 

सराईत अपराधी व अपराधी परिविक्षा योजना (२२३५-०११३), वेतनेतर देयके अदा करण्यासाठी 
निधी आवश्‍यक असल्याने सराईत अपराधी व अपराधी परिविक्षा योजना (2234-0993), आयुक्त, महिला व 
बाल विकास, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, यांनी संदर्भाधीन क्र. ४ येथिल पत्रान्वये मागणी केल्यानुसार निधी रु. 
७,५०,०००/- फक्‍त (रु. सात लाख पन्नास हजार फक्त) वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः अपअ-२०१८/ प्र.क्र.४२/ का-९ 


शासन निर्णय- 


सराईत अपराधी व अपराधी परिविक्षा योजना (२२३५-०११३), सन २०१८-१९ या 
आर्थिक वर्षात मागणी क्रमांक एक्स -१, २२३५- सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२- समाज 
कल्याण, १०६- सुधार सेवा, (००), (०१), (09), सराईत अपराधी व अपराधी परिविक्षा योजना 
(२२३५-०११३), ३१ सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर) या लेखाशीर्षाखाली अर्थसंकल्पीत केलेल्या 
तरतूदीपैकी खालीलप्रमाणे रु. ७,५०,०००/- फक्त (रु. सात लाख पन्नास हजार फक्त) इतका 
निधी वितरीत करण्यास या झासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. सराईत अपराधी व अपराधी परिविक्षा योजना (२२३५-०११३), यापूर्वी उक्त 
लेखाशिर्षाखाली वितरीत केलेल्या संपूर्ण निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास सादर करावे, 
या अटीच्या अधीन राहून सदर निधी खालील प्रमाणे वितरीत करण्यात येत आहे. 


(रक्‍कम हजारात) 
अ. क्र. गौण शिर्ष/उपळेखाशीर्ष २०१८-१९ अर्थ ।प्रत्यक्ष खर्ची सन २०१८-१९ 
संकल्पित मुळ करिता 
तरतूद आवरयक 
तरतूद 
०२ ०३ ०४ ०५ 
२२३५ सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, २०,००० १२५० ७५० 
०२- समाज कल्याण, १०६- सुधार 
सेवा (०१) (०१) सराईत अपराधी व 
अपराधी परिविक्षा योजना. मागणी 
क्रमांक एक्स १ (२२३५-०११३-३१) 


३. वरील तक्त्यातील स्तंभ क्र.५ येथे दर्शविण्यात आलेला निधी महाराष्ट्र अर्थसंकल्पीय 
नियमपुस्तिका व वित्तीय अधिकार नियमपुस्तीकेमध्ये उल्लेख केलेल्या तसेच वित्त विभागाच्या 
दि. 2 एप्रिळ,२०१८ व दि. २५ जानेवारी, २०१९ च्या परिपत्रकात नमूद केलेल्या अटी व शार्तीचे 
पालन करुन खर्च करण्यात यावा. सदर निधीसाठी नियंत्रक अधिकारी म्हणून आयुक्‍त, महिला 
व बाल विकास, पुणे हे राहतील. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अपअ-२०१८/ प्र.क्र.४२/ का-९ 


8. 


हा शासन निर्णय वित्त विभाग परीपत्रक क्रमांक दि. २ एप्रिळ,२०१८ व २५ जानेवारी 


२०१९ अन्वये विहीत अटी व शर्तीच्या अधिन राहून विभागास दिलेल्या अधिकारानुसार 


निर्गमित करण्यात येत आहे. 


& . 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेत 


स्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०१ २९०२१४१४४२५२३५८३० असा 


आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


lly signed by Smita Dattatray Nivatk 
if Mi 


Smita Dattatray 2s: 


pi rashtra, 
\46cf1e9285 18ffc98619187a1 ef6de2dd57c16934 


9cb6672cc02aa258b08, 
INumber=f9bd2a7c214922f8f4939e8071 1ece461c9dfd9 
| V a a [| 679b28f98e79475c5ea90e21, cn=Smita Dattatray Nivatkar 


Date: 2019.02.14 14:44:44 +05'30° 


(स्मिता निवतकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/ २, मुंबई / नागपूर. 
महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१/ २, मुंबई / नागपूर. 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

आयुक्त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी (आयुक्तालया मार्फत) 


७. कक्ष अधिकारी (व्यय-६ / अर्थसंकल्प-७, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


. कक्ष अधिकारी (का-४), महिला व बाळ विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, यांना विनंती करण्यात 


येते की, सदर निधी आयुक्‍त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना 
तात्काळ वितरीत करण्यात यावा. 


. निवड नस्ती (का-९) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


